सन २०१५-१६ या वित्तीय वर्षात “२९ 
वस्तुंच्या विक्रीसाठी खरेदी” या योजनेत्तर 
योजना शिर्षांतर्गत मंजूर तरतूदीमधून 
अमरावती मध्यवर्ती कारागृहासाठी 
सागवान गोल्टे खरेदी करण्यासाठी 
येणाऱ्या खर्चास प्रक्ञासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०३१६/प्र.क्र.९६/तुरुंग-२ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: 30 मार्च,२०१६. 


वाचा 
१अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा. 
क्र. एफसीटी/साग गोल्टे/खरेदी/३३९९/कक्ष-१०(१), दिनांक २२.०३.२०१६ 


२)शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. एमआयएस २४१३/प्र.क्र.१९६/२०१३/अर्थसं-१, दिनांक १९ सप्टेंबर 
२०१३ 


३)शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. असंक-२०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दिनांक १७.०४.२०१५. 


शासन निर्णय 
राज्यातील खालील कारागृहातील उद्योगासाठी सागवान गोल्टे खरेदी करण्यास व त्यासाठी 
होणाऱ्या रु. १५,४९,३१४/- च्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देत आहे. सदर खरेदी विहित 


कार्यपध्दतीनुसार करण्यात यावी. 
अ.क्र कारागृहाचे नाव रक्‍कम रुपये 
१ | अमरावती मध्यवर्ती कारागृह रु. १५,४९,३१४/- 
एकूण रु. १५,४९,३१४/- 


२. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. एमआयएस २४१३/प्र.क्र.१९६/२०१३/अर्थसं-१ दिनांक १९ 
सप्टेंबर २०१३ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग-दुसरा, उप विभाग-दोन, 
अनुक्रमांक-४५, नियम १६९ मधील स्तंभ ६ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटीस अधीन प्रशासनिक 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

३. यावरील होणारा खर्च सन २०१५-१६ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. बी-५,२०५६-तुरुंग 
(00)(102) Got निर्मीत वस्तु (००) (०१) तुरुंग उद्योग ( २०५६०१२४), २१ पुरवठा व सामग्री, २९ 
वस्तुंच्या विक्रीसाठी खरेदी” या लेखा शीर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०३१६/प्र.क्र.९६/तुरुंग-२ 


४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. असंक-२०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दिनांक १७.०४.२०१५ 
सोबत जोडलेल्या महाराष्ट्र विनियोजन २०१३ या परिशिष्टातील अ.क्र. ३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
अर्थसंकल्पात समाविष्ट असलेल्या योजनांतर्गत जुन्या योजनांच्या स्वरुपात अथवा व्याप्तीत बदल 
होत नसल्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणाच्या खर्चास नियोजन विभाग तसेच वित्त विभागाची मान्यता घेण्याची 
आव्यकता नाही. 

दघ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१६०३३१११२२१६२९२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Jaysing L रळ eee ci cates 
ou=Deputy Secretary, postalCode=400032, 
Pawara ee 
(ज. ल. पावरा) 
शासनाचे उपसचिव 


) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
) कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
) अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह,अमरावती 
४) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
) 
) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. ( अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व 
सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत) 

७) अवर सचिव, वित्त विभाग ( व्यय ८/ विनियम) , मंत्रालय, मुंबई-३२, 

८) अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

९) निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


